निवडसूची 2023-28: 

“सह आयुक्त, राज्य उत्पादन 
शुल्क” या संवर्गातील पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. ईएसटी-२७२३/प्र.क्र.२९५/राउशु-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक: ३ ऑक्टोबर २०२४. 


संदर्भ : 9 शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.ईएसटी-२७२१/प्र.क्र.१६७/राउशु-१, 
दि.१३.०३.२०२४. 

२) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र 
क्र.ईएसटी/११२०२४/१९/२-अ-१, दि.१२.०४.२०२४, दि.०३.०७.२०२४ व 
दि.२०.०८.२०२४. 

३) शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ईएसबी-११२४/प्र.क्र.१०८/आस्थामं(का.- 
93), दि.०३.०९.२०२४. 


शासन आदेश. 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या आस्थापनेवरील “सह आयुक्‍त, 
राज्य उत्पादन शुल्क” (गट अ, एस-२५ : ७८,८००-२,०९,२००) या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता आस्थापना मंडळ क्र.२ यांनी शिफारस केलेल्या “निवडसूची 2023-28" यामध्ये 
समाविष्ट पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद अधिका-यास तात्पुरत्या स्वरुपात, पुढील 
अटींच्या अधीन राहून, पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिका-याचे नाव प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
षि । श्री. प्रसाद प्रताप सुर्वे खुला | सह आयुक्‍त (अंमलबजावणी व दक्षता), 
राज्य उत्पादन शुल्क 
अटी- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात 
मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-२७२३/प्र.क्र.२९५/राउशु-१. 


२) उक्त पदोन्नती ही, रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र.१०८७६/२०२१ आणि रिट याचिका 
(स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यांमध्ये मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, यांच्या न्यायनिर्णय व 
आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२. त्या अनुसार, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, यांनी पुढील उचित 
कार्यवाही करावी. 

३. हा शासन आदेशा, नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीनुसार व सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४१००३१५४३१८३२२९ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA 
DIGAMBARRAO AUTE 


(रविंद्र औटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


) मा. मंत्री, राज्य उत्पादन शुल्क, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव RTS) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) संबंधित अधिकारी (आयुक्त Wor उत्पादन Yow, यांच्यामार्फत. 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

निवड नस्ती, राउझु-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


